बृहन्मुंबई दुध योजनेअंतर्गत शासकीय दूध 
योजना, वरळी यांच्या जागेच्या वापराचे 
नियोजन करण्यासाठी समिती गठीत 
करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
PR, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- दुवियो १३२१/प्र.क्र.६९ /पदुम-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- १४ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा :- १. शासन निर्णय क्रमांक: दुवियो-१३२१/प्र.क्र.६९/पदुम-९, दि.२४.३.२०२२ 
२. शासन निर्णय क्रमांक : जमीन-२५२२/प्र.क्र.१८/ज-२, दि.२४/५/२०२२ 


शासन निर्णय:- 
बृहन्मुंबई दुध योजनेअंतर्गत शासकीय दूध योजना, वरळी यांच्या ताब्यातील १४.५५ एकर 
जागेपैकी १०.०७ एकर जागा नगर विकास विभागास उपलब्ध करुन देण्यासाठी महसूल विभागास 
प्रत्यार्पित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, पुनर्विचाराअंती वरळी येथील जागा नगर 
विकास विभागास देण्यासाठी महसूल व वन विभागाकडे प्रत्यार्पित करण्यासंदर्भातील 
दि.२४/०३/२०२२ चा शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून सदर जागेच्या 
भविष्यातील वापराचे नियोजन करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


।१ | मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 
२ | मा.मंत्री, महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग सदस्य 
३ | मा.मंत्री पर्यटन विभाग सदस्य 
४ | मा.पालकमंत्री, मुंबई हहर सदस्य 
५ | अपर मुख्य सचिव, महसूल विभाग सदस्य 
६ | अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग-१ सदस्य 
प्रधान सचिव, पदुम विभाग सदस्य सचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१६१५५४१७५५०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | व 
Marale Niwrutti 


Bhaguji 


(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुवियो १३२१/प्र.क्र.६९ /पदुम-९ 


) मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव 
) मा. मंत्री (पश्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७) मा.पालकमंत्री, मुंबई हहर 
) 
) 


अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
१२) मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई. 
१४) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दूध योजना, आरे 
) 
) 
) 


१५)महालेखापाल, महाराष्ट्र % (लेखा व अनुज्ञयता व लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१६)सर्व समिती सदस्य 
१७) निवडनस्ती, पदुम-९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


